वाचा- 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिळ, २०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. भिक्षेगृ -२०२३/ प्र.क्र.५७/ का-९ 


नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७/१२/२०२३ 


मुख्यलेखाशिर्ष २२३५ २८७८ अंतर्गत भिक्षेकरी 
गृह, या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता 
पुनर्वितरणाद्वारे निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


२) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४, दि. ०६/०४/२०२३, 
दि. २०.४.२०२३, दि. ४.५.२०२३, दि. ३१.७.२०२३, ३१.८.२०२३ 


शासन निर्णय:- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता “भिक्षेकरी गृहे” या योजनेंतर्गत १०- कंत्राटी सेवा, १३- 


कार्यालयीन खर्च, १९- आहार खर्च, २१- पुरवठा व सामुग्री व ५०- इतर खर्च या उद्दिष्टाखाली अर्थसंकल्पीत 


करण्यात आलेल्या निधीचे पुढीप्रमाणे पुनर्वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी प्रदान करण्यात 


येत आहे. 
(रुपये लाखांत) 
अ.क्र. उद्दिष्ट मागणी क्र. एक्स-१, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०४- वृद्ध 
विकलांग व निराश्रित व्यक्‍तीचे कल्याण, (09) वृद्ध विकलांग व 
निराश्रित व्यक्‍तीचे कल्याण (०१) (09) भिक्षेकरीगृह (अनिवार्य) 
२२३५-२८७८ 
अर्थ. अंदाज वाढ ae पुनर्वितरणानंतर 
तरतूद 
a] २ ३ 1 छठ ५ ६ 
1 १__| १९- आहार खर्च ३०४.९९ Ps. १२४.०० १८०.९९ 
२ ।१०-कंत्राटी सेवा ६.२५ २.८३ Poe ९.०८ 
३ | १३-कार्यालयीन खर्च १४.४८ १२.५५ poe २७.०३ 
४ | २१-पुरवठावसामग्री ३३.७७ १०६.४० Poe १४०.१७ 
५ | ५०- इतर खर्च ६.३० 222] = ८.५२ 
एकूण ३६५.७९ १२४.०० | १२४.०० ३६५.७९ 


४. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे राहतील. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
होईल व खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत सादर करण्यात येईल याची 


संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगृ -२०२३/ प्र.क्र.५७/ का-९ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९५/व्यय- 
६, दि. ६.११.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२२७१७१७५२३२३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
Pp R A S A D V | N AYA K R AO CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbd6aa4f9eecd0b5f7aca6/7ff32b2eef7b 
9ed2d85ab9442, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
K U L KA R N | serialNumber=7D19730DDF785210D50C28934B75E9B7B4F5D06B61 
81CF1901CE3E48EC9E3985, cn=PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
Date: 2023.12.27 17:17:18 +05'30' 


(a. fa. कुलकर्णी ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 

७. नियोजन विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

९. निवड नस्ती (का-९) 


०७८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


